कार्यासन १४२२ (रोखशाखा) यांना 
निधी उपलब्ध करून देण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
नियोजन विभाग 
शासन आदेश क्रमांक : विमंका-२०१९/प्र.क्र.२२/का-१४१६ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : २६ जुले, २०१९ 
संदर्भः १. नियोजन विभाग पत्र क्र. संकीर्ण २०१९/का. १४२२, दिनांक ०३ एप्रिल, २०१९. 
2. नियोजन विभागाचे सम क्रमांक दिनांक २६ एप्रिल, २०१९चे आदेशा 
शासन आदेठा : 
कार्यासन १४२२ यांच्या मागणीनुसार माहे एप्रिळ, २०१९ ते जुले, २०१९ या कालावधीकरिता 
संदर्भ क्रमांक २ अन्वये एकूण २३.६९ लक्ष इतका निधी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. आता ऑगस्ट, 
२०१९ ते डिसेंबर, २०१९ या कालावधीकरिता अर्थसंकल्पित निधीच्या ६०% च्या मर्यादेत पुढीलप्रमाणे 
उद्दिष्टनिहाय निधी अर्थसंकल्पीय अंदाज, वाटप आणि संनियंत्रण प्रणाली (BEAMS) वर उपलब्ध करून 
देण्यात येत आहे- 


(रू. हजारात) 

उद्दिष्ट वितरित करावयाचा निधी 
०१- वेतन १६३८.०० 
०६- दूरध्वनी ४.०० 
१३- कार्यालयीन खर्च ६४.०० 
एकूण १७०६.०० 


२. कार्यासन १४२२ यांना उपलब्ध करून देण्यात आलेला निधी "मागणी क्र. ओ-७, ३४५१-सचिवालय 
आर्थिक सेवा, (०३) वैधानिक विकास मंडळे, (03)(09) वैधानिक विकास मंडळे (अनिवार्य) (भारित) (३४५१ 
०४५८)” या लेखाशिर्षाखाळी सन २०१९-२०२० या आर्थिक वर्षात उपलब्ध तरतुदीतून खर्ची टाकण्यात 
यावा. 

३. महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर हा शासन Sea उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०१९०७२६१६३९०२२९१६ असा आहे. हा शासन आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
Maya Roop 


Vasudeo 


(माया वासुदेव) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
उप सचिव, कार्यासन १४२२ (रोखशाखा), नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
प्रत माहिती व आवश्यक त्या कार्यवाहीस्तव : 
१. महालेखापाल (9/2), लेखा व अनुज्ञेयता, मुंबई/नागपूर. 
२. महालेखापाल (१/२), लेखा परीक्षा, मुंबई/नागपूर. 
३. निवड नस्ती, का.१४१६, नियोजन विभाग, मंत्राळय,मुंबई-३२. 


